मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजने अंतर्गत Dog Squad या 
घटकाकरीता रु. १०/- कोटी एवढ्या निधीच्या 
खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएडब्ल्यू -१११७/प्र.क्र.७१९(भाग-२)/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-४)/विशा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमलबजावणी करिता गठित 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीची (High Power Committee), दि.०३.११.२०२२. 
3) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-२)/विा-६, 
दिनांक १४.०२.२०२३. 
४) राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती (State Apex Committee), दि.१२.०५.२०२३ रोजीची 
बैठक 
५) पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे दि. ०९.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 
मुंबई हहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) योजनेसाठी एकूण रु. २५२ कोटी इतका 

निधी मंजूर करण्यात आला असून सदर निधी हा केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात विभाजित 
आहे. सदर योजनेच्या Awareness या घटकासाठी मंजूर एकूण निधीपैकी ८ कोटी व IGRMS या 
घटकासाठी मंजूर एकूण निधीपैकी २ कोटी असा एकूण रु.१० कोटी इतका निधी Dog Squad या 
घटकासाठी वर्ग करण्याबाबत राज्य उच्चस्तरीय समिती (State Apex Committee) ने 
दि.१२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. सदर Dog Squad या घटकासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.०९.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस आयुक्त, मुंबई यांनी 
विनंती केळी आहे. Dog Squad या घटकाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने या घटकासाठी 
दि.१४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये काही घटकांसाठी मान्यता देण्यात आलेला निधी वर्ग 
करण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. दि.१४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आलेला निधी Single Nodal Agency च्या SNA खात्यात वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधीची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

दि.१४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुढील घटकांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात 


आलेला आहे. 


Tack Initiative Name Allocated fund via GR dated 
14.02.2023 (in INR Cr.) 
Techonology Mumbai Police App 3.66/- 
Outreach Nirbhaya Feedback call center 1.13/- 
IGRMS 4.13/- 
Awareness DGIPR 1.46/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू -१११७/प्र.क्र.9१९(भाग-२)/विझा-६ 


राज्य उच्चस्तरीय समिती (State Apex Committee) च्या दि.१२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीत 
Dog Squad या घटकासाठी रु.१०/- कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर निधी पुढीलप्रमाणे पुनर्रचना करुन Dog Squad या घटकासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. 


Tack Initiative Name Allocated fund Amount to be 
via GR dated Relocated and 
14.02.2023 provided to 
(in INR Cr.) streghtghing of Dog 
Squad (in INR Cr.) 
Techonology | Mumbai Police App 3.66/- 3.66/- 
Outreach Nirbhaya Feedback call center 1.13/- 1.13/- 
IGRMS 4.13/- 4.13/- 
Awareness DGIPR 1.46/- 1.08/- 
Total (in INR Cr.) 10/- 


२. सदर प्रयोजनासाठी या लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी अपर पोलीस 
आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गुन्हे कोष, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमलबजावणी बाबत गृह मंत्रालय, 
भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच, यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदी करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

४. केंद्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग / खर्च हा केंद्र / 
राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत पध्दतीने येणा-या किमतीनुसार व लेखाशिर्षनिहाय 
विहीत करण्यात आलेल्या एकूण वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून व यासंदर्भातील वित्तीय औपचारीकता 
पूर्ण करून करण्यात यावा. 

५. कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्त निधी संचित (parking) स्वरूपात ठेऊ नये. यानुषंगाने प्राप्त निधीचा 
विनियोग झाल्यानंतर विहीत कालावधीत योग्य त्या विवरणपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र (utilization 
certificate) सादर करावे. प्रस्तुत योजनेचे प्राधिकारी म्हणून केंद्रशासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार अंतर्गत 
लेखापरीक्षणासाठी यासंदर्भातील लेखे अद्ययावत ठेवण्यात यावे. 

६. सदर खर्च हा, गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७ 
राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१३) ४०५५०२८८ निर्भया निधी अंतर्गत केंद्र हिस्सा ((०%) अंतर्गत आणि 
मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७ राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१४) 
४०५५०२९७ राज्य हिस्सा (४०%) लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या चाळू आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदींतून Single Nodal Agency (SNA) च्या बँक खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. 

७. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, 2022, आणि शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या Meare अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू -१११७/प्र.क्र.9१९(भाग-२)/विज्ा-६ 


८. 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५१२४३२५७९२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igned by RAHUL VIJAY KULKARNI 


gitally 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
R A H | १/| A Y DEPARTMENT, 
2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371¢432c67afaec7da5aad9 


28d966ad4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, 


st=Maharashtre 
serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA037 
6623C7F6C38C3B848BFBE06685A219, RAHUL VAY 
KULKARNI 

Date: 2023.09.25 12:45:18 +05'30' 


(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


९ 


. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 

. सह सचिव / उप सचिव (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२.कक्ष अधिकारी, व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवड नस्ती (विशा-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


